पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातंर्गत 
नस्त्या / अभिलेख स्कॅनिंग आणि डेटा 
स्टोरेज करीता सर्व्हर व सर्व्हर करीता 
सर्व्हर रॅक व २४ Port switch व इतर 
अनुषंगीक साहित्य खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०२३/प्र.क्र.११/संगणक कक्ष 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो.ते.रुग्णाळय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई Yoo 009 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


शासनाने ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करण्याबाबत दिलेल्या सुचनेनुसार विभागामार्फत कार्यवाही 
करण्यात येत आहे. या कार्यवाहीमध्ये अभिलेखाचे संगणकीकरण Digitization करण्याकरीता “अ” व “ब” 
वर्ग तसेच कार्यवाही सुरु असलेल्या नस्त्यांचे स्कॅनिंग करुन घेण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे “क” वर्गव 
इतर अभिलेख स्कॅनिंग करुन घेण्याचे प्रस्तावित आहे. स्कॅनिंग केलेल्या अभिलेखा<चे संगणकामध्ये 
अभिलेख जतन करणे, त्यास अनुक्रमाणिका देणे, सर्व्हर किंवा क्लाऊडवर अभिलेखअपलोड करणे, तसेच 
स्कॅनिंग अँप्लीकेशनच्या माध्यमातून सर्व्हर किंवा क्लाऊडमधुन स्कॅन केलेला संग्रहीत दस्ताऐवज वापरता 
येणे असा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 
३०.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
विभागांतर्गत डेटा स्टोरेज सर्व्हर खरेदी करण्यास मान्यता प्रदानकेळेली आहे. या कामकाजासाठी होणारा 
खर्चाकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासनाने ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करण्याबाबत दिलेल्या सुचनांनुसार विभागामार्फत कार्यवाही 
करण्यात येत आहे. या कार्यवाहीमध्ये अभिलेखाचे संगणकीकरण (Digitization) करण्याकरीता सर्व्हर व 
सर्व्हर करीता सर्व्हर रँक व W port switch व इतर अनुषंगीक साहित्य आवश्‍यक आहे. 


२. विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.३०.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 
विभागांतर्गत अभिलेख / नस्त्यांचे सुनियोजीत जतन करण्याकरीता डेटा स्टोरेज सर्व्हर खरेदी करण्यास 
समितीने मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन सर्व्हर व सर्व्हर करीता सर्व्हर रँक व २४ Port Switch व 
इतर अनुषंगीक साहित्य यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. “वाय-५-३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा (००) 
०९० सचिवालय (०२) पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग (०२) (०२) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०२३/प्र.क्र.११/संगणक कक्ष 


(कार्यक्रम) (३४५१ २७६४-१७ “संगणक खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी, सन २०२३-२४ मधील मंजूर 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधून भागविण्यात येणार आहे. 


३. याबाबतचा अंदाजित खर्च रू. १०.१० लक्ष असून, उदयोग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 


दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील शासकीय विभांगांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन विभागातील नस्ती / अभिलेख स्कॅनिंग डेटा स्टोरेज 
सर्व्हर व सर्व्हर करीता सर्व्हर XH व २४ Port Switch व इतर अनुषंगीक साहित्य Gem Portal वरील 
प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागशासन निर्णय क्र. विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील 
अनुक्रमांक २७ ब नियम क्र. ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खरेदी 
करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८२३१३०४३१८२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY VITHOBA KALBHOR 
S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b419127daa9612b470f 
V | T H B A 287aa6310645bf8f39ddb6811, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=DF8236826D559FF6F7F76F 1D6D59C70C9 
2E9C010F48017078D824BE6D2B5B8D1, cn=SANJAY 
KA L B H O R VITHOBA KALBHOR 
Date: 2023.08.23 18:06:36 +05'30° 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर, 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ( रोखशाखेमार्फत), 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

४. वित्त विभाग, (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई, 

५. उप सचिव (संगणक शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. निवडनस्ती (संगणक कक्ष) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


